मागणी क्र. झेडएच-३,लेखाशिर्ष-२४०२ ए 
२१९ आदर्शगांव संकल्प व प्रकल्प समितीच्या 
कार्यालयीन खर्चासाठी सन २०२३-२४ चे 
अनुदान वाटप करण्याबाबत (कार्यक्रम). 
निधी वितरण आदेशा क्र.४/२०२३-२०२४ 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: आगायो-२०२३/प्र.क्र.२०/जल-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ मार्च, २०२४ 


वाचा:- १. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र. आगायो-२०१०/प्र.क्र.४५/जल- ८, 
दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१० 
२. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र. आगायो-२०१४/प्र.क्र.१६२/जल- ८, 
दिनांक १० मार्च, २०१५ 
३. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ 
व दि.०४.०३.२०२४ 
४. कृषि उपसंचालक (आदर्शगाव) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.आगायो/२३-२४/निधीमागणी/१६७३/२०२३ दि. १३ जानेवारी, २०२४. 

प्रस्तावना:- 

आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प योजना दि. २० फेब्रुवारी, १९९२ च्या शासन निर्णयान्वये सुरु 
करण्यात आली आहे. सदर योजना लोकसहभागातून ग्राम विकास या संकल्पनेवर आधारित आहे. 
गावाच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टिने शासनाच्या विविध योजना या गावामध्ये राबविण्यात येतात. 
यामध्ये प्रामुख्याने शासनाच्या १२ निरनिराळया विभागांच्या एकूण ५९ योजनांचा समावेश आहे. त्यापैकी 
पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम हे गाभा क्षेत्र म्हणून आणि इतर विभागाचे काम हे बिगर गाभा क्षेत्र म्हणून 
वर्गीकृत करण्यात आलेले आहे. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आणि सनियंत्रणासाठी 
राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती संदर्भ क्र.२ मध्ये गठीत करण्यात आलेली आहे. 

या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भाधिन दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१० व दि.१० मार्च, २०१५ च्या 
शासन निर्णयान्वये सुधारित करण्यात आल्या आहेत. दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१० च्या शासन निर्णयातील 
परिच्छेद क्र. १७ मध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे आदर्शगाव राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीच्या 
कार्यालयीन खर्चासाठी कमाल रु. २०.०० लाखाच्या मर्यादेत निधी दरवर्षी उपलब्ध करुन देणे अनुज्ञेय 
आहे. तथापि सध्याच्या चलनवाढीमुळे आणि गावाच्या संख्येत होत असलेली वाढ लक्षात घेता या वर्षी रु. 
५४.७१ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. संदर्भ क्र.४ मध्ये नमूद पत्रान्वये विनंती 
केल्यानुसार आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प समितीच्या कार्यालयीन खर्चासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत 
रु.१६.१० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 
१) सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प समिती व्यवस्थापन 
(कार्यक्रम) (२४०२ ए२१९) या लेखाशीर्षाखाली रु.५४.७१ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला 


शासन निर्णय क्रमांकः आगायो-२०२३/प्र.क्र.२०/जल-९ 


असून रु.२५.७३ लक्ष इतक्या रकमेचे सुधारित अंदाज मान्य झालेले आहे. वित्त विभागाच्या दि.१२ 
एप्रिल,२०२३ व दि.०४.०३.२०२४ च्या रोजीच्या शासन परिपत्रकामध्ये अर्थसंकल्पित निधी वितरणाच्या 
दिलेल्या सूचना विचारात घेता खालील नमूद उददीष्टाखाली बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला 
एकूण रु.१६.१० (रुपये सोळा लक्ष दहा हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 

निधीचा बाबनिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे- 

मागणी क्र.झेडएच-३, मुख्य लेखाशिर्ष २४०२ 

१०२ मृदसंधारण, (०१) मृद व जलसंधारण (०१)(०३) 

आदर्शगांव संकल्प व प्रकल्प समिती व्यवस्थापन (कार्यक्रम) (२४०२ ए २१९) 


(लक्ष) 
अ बाब अर्थसंक । सुधारित | आतापर्यंत । आतापर्यंत | वितरीत 
क्र. feud निधी | अंदाज वितरीत झालेला । करावया 
केलेला निधी खर्च चा निधी 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 
| ०६-दूरध्वनी, ०.२० ०.१८ ०.०४ ०.०३५ ०.१४ 
वीज व पाणी 
शुल्क 
२ १३-कार्यालयीन (9.०० ६.३० २.८० २.८० 3.40 
खर्च 
3 | १६-प्रकाशने १६.५१ ११.५६ ३.३० ३.०९ ८.२६ 
४ | २४-पेट्रोल, ६.०० ५.४० १.२० १.१४ ४.२० 
तेळ, वंगण 
एकूण २९ 199 २३.४४ ७.३४ ७.०६५ १६.१० 


२. हा निधी कोषागारातून आहरित करण्याकरीता कार्यासन अधिकारी, मृद -५ तथा कृषि 
उपसंचालक (आदर्शगाव), पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून 
संचालक, मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी खर्च करताना संदर्भाधीन दिनांक १० मार्च २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या आदर्शगाव योजनेच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना मधील अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे आणि 
ज्या उद्दीष्टासाठी निधी वितरीत केलेला आहे त्या उद्दिष्टांसाठी निधी खर्च करण्यात होईल याची दक्षता 
तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


४. वितरीत केलेला निधी मंजूर केलेल्या बाबींवर खर्च होईल तसेच याची दक्षता घेण्यात यावी. 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास नियमितपणे सादर करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आगायो-२ ०२३/प्र.क्र.२०/जल-९ 


५. Braet Frere निर्णय वित्त विभाग अनौ.संदर्भ क्र.११९/२०२४/व्यय-१५, दिनांक १३.०२.२०२४ 
च्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा 
असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०३१४१७५४३४३६२६ असा आहे. हा ANAT निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DEVENDRA PANDIT BHAMARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, :WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7fc8a7eefe50ab61e540936829d8614649d6febf79c1le2bab 
de15c7569eb880f, postalCode=400032, st=Maharash' 


PANDIT BHAMARE ee eee 
(देवेंद्र भामरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१.आयुक्त (कृषी),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२.संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
४.सर्व उपायुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 
५.कृषि उपसंचालक, आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प समिती, कृषि भवन, पुणे-५ 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी/निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१०. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुबंई - ३२. 
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१२. कक्ष अधिकारी/जल११, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कार्यासन जल-९ (निवड नस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


